सम्यक विचार समिती गठित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो ३४२०/प्र.क्र.३७/टिएनटी-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १८ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा 

१ शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : अंनियो ३४१९/प्र.क्र.४३/टिएनटी ६, 

दि.२४/०७/२०१९. 
प्रस्तावना - 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांनी दिलेल्या निदेशानुसार, राज्यातील 

शाळांमध्ये अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित पदांवर व तुकडयांवर दिनांक १ नोव्हेंबर, 
२००५ पूर्वी नियुक्‍त झालेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्हान योजना लागू 
करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी, संयुक्‍त समिती संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात 
आली होती. परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी, सेवानिवृत्त 
झालेल्या तसेच काही वर्षे सेवा शिल्लक असलेल्या मात्र परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेत 
कपात न झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता प्रस्ताव 
वित्त विभागास सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. याप्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी 
सखोल प्रस्ताव तयार करणे आवश्‍यक आहे. सबब, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी “सम्यक विचार 
समिती” गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी सेवानिवृत्त 
झालेल्या तसेच काही वर्षे सेवा शिल्लक असलेल्या मात्र परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेत 
कपात न झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबाबत वित्त विभागास सादर करावयाच्या 
प्रस्तावाचे स्वरुप ठरविण्यासाठी पुढीलप्रमाणे “सम्यक विचार समिती” नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पदनाम 

।१____ | आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे अध्यक्ष 

2 संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 

३ संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र सदस्य 

राज्य, पुणे, 

४ संचालक (विद्यापरिषद), महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 

ण उप सचिव (टिएनटी -६), मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

& सह संचालक, आयुक्‍त (शिक्षण) सदस्य सचिव 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो ३४२०/प्र.क्र.३७/टिएनटी-६ 


२. सदर सम्यक विचार समितीने, परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांपैकी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच काही वर्षे सेवा शिल्लक असलेल्या मात्र परिभाषित 
अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेत कपात न झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांबाबत धोरणात्मक 
निर्णय घेण्यासाठीच्या प्रस्तावित योजनेचे स्वरुप योजनेच्या मसुद्यासह शासनास सादर करावे. 
३. seme, सम्यक विचार समिती हे समितीच्या आवश्‍यकतेनुसार शासकीय/अशासकीय 
सदस्यांना आमंत्रित HS शहाकतील. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१८१२३४३३०७२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARSHA MILIND 
KARANDIKAR 


(व.मि.करंदीकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

५. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 

६. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

७. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

८. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

९. मा. राज्यमंत्री (झालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

१०. सर्व मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

११. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

१२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. प्रधान सचिव(विधी व न्याय), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र शासन, पुणे, 

१५. उपसंचालक, राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण, नवीन प्रशासकीय भवन,५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर,मुंबई ३२, 

१६. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 

१७. शिक्षण संचालक (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१८.संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे, 

१९. निवडनस्ती. 


